उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील फिरते 
देखभाल पथक, नागपूर येथील २८ अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.६१/आरोग्य- ३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख : १९ ऑक्टोंबर, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.पदआ २०१९/प्र.क्र. ६१/आरोग्य-३, 
दिनांक- १९.०३.२०१९. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/ कक्ष-३ /टे-१२/नागपूर मंडळ 
नागपूर/अपदेमुदतवाढ/१९-२०/३३७७-७८/१९,दि.-२१.०२.२०१९. 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त अ. क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये फिरते देखभाल पथक, नागपूर येथील २८ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आतायाझासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार फिरते देखभाल पथक, नागपूर 
येथील सदर २८ पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि. २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक- आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
०१० - किमान गरजा कार्यक्रम 
१०१ - रोग प्रतिबंध व रोग नियंत्रक 
१०१ (१) - फिरते वैद्यकीय पथक (२२१० ०५७६) 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र. ६१/ आरोग्य-३, 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१,दिनांक- 99.08.2098 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१८१२११५११५१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R (05 h an | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn es h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 


11 Health D t t 
Kadam Patil nec eao 0... 


+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. Walsh, ara सेवा, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णालये - राज्यस्तर) मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) मंबई. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा,नागपूर मंडळ, नागपूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
७. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
९. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


| ut, ७ 


३२1२6 Dis>Ribnbe Yin gh Deh ०2०22०2 P ७३०८1६०१३० Dh > ७७७ २७1. ७७७ poling Pah} 9-५९७५४ bbe Debielmer ahirib (120 feel ite 


a 


C C 


